शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३५७/सां.का.४ 


कलांगण सांस्कृतिक महोत्सव सन 
२०१८-२०१९ च्या आयोजनाकरिता 
होणा-या खर्चास व ठिकाणास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३५७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. सांमयो २०१२/प्र.क्र.२०२/ 

सां.का.४, दिनांक २५ जुले, २०१२ 

२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.मदिम ९१५/प्र.क्र.७४/ 
सां.का. ४, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१५ 

३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,क्र.कसांका ८७१७/ प्र.क्र.२२८/ 
सां.का.४, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१८ 

४) सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सां.का.सं./६३७२, 
दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


उपनिर्दिष्ट दिनांक २५ जुले, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्रातील 
कलांची जोपासना करुन त्यांना उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी सर्व जिल्हयांमध्ये 
"सांस्कृतिक महोत्सव" आयोजित करण्याबाबतची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. 
या योजनेला जिल्हयांकडून अत्यंत अल्प असा प्रतिसाद मिळत आहे, ही बाब विचारात घेऊन 
उपर्निरदिष्ट क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१५ पासून कलांगण सांस्कृतिक 
महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येत आहे. तथापि, उपर्निदिष्ट क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 
सदरील कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवून Pari या सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन २४ 
ठिकाणांऐवजी महाराष्ट्राच्या ३६ जिल्हयांतील, प्रत्येक जिल्हयाच्या ८ तालुकाच्या मुख्य 
ठिकाणी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम असे एकूण २८८ सांस्कृतिक कार्यक्रमांना व खर्चास मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यानुसार सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात कलांगण या सांस्कृतिक 
महोत्सवाच्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या संदर्भात 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३५७/सां.का.४ 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात महाराष्ट्रातील ३६ 


जिल्हयांतील, प्रत्येक जिल्हयातील ८ तालुक्यांत अशा एकूण २८८ ठिकाणी "कलांगण" हा 
सांस्कृतिक महोत्सव माहे डिसेंबर, २०१८ ते ३१ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत परिशिष्ट १ 
मध्ये नमूद केलेल्या ठिकाणी आयोजित करण्यास तसेच त्या करीता एकुण रुपये 
१,९४,५२,०००/- (रुपये एक कोटी चौ-याण्णव ळाख बावन्न हजार फक्त) इतक्या खर्चास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
कलांगण महोत्सव खर्च 
अ. खर्चाची बाब रक्‍कम एकूण कार्यक्रमाचे एकूण 
क्र रुपये ठिकाणे दिवस 
ष्य रंगमंच व्यवस्था २,५०० २८८ १३ ७,२०,०००/- 
शनिवार/रविवार 
२. | कलावंत व बंड पथक यांचा १०,००० २८८ १३ २८,८०,०००/- 
अंतर्गत प्रवास खर्च (५० शनिवार/रविवार 
व्यक्‍ती x रु.२०० प्रति व्यक्‍ती) 
३. । अल्पोपहार व चहापान (५० ५,००० २८८ १३ १४,४०,०००/- 
व्यक्‍ती x रु.१०० प्रति व्यक्‍ती) ठडानिवार/रविवार 
४. | ध्वनी व्यवस्था ३,५०० २८८ १३ १०,०८,०००/- 
शनिवार/रविवार 
५. | WHR व्यवस्था व जनरेटर ८,००० २८८ १३ २३,०४,०००/- 
व्यवस्था शनिवार/रविवार 
६. | फ्लेक्स बोर्ड व बॅनर ३,५०० २८८ १३ १०,०८,०००/- 
शनिवार/रविवार 
७. | बंड पथकास मानधन ५,००० २८८ १३ १४,४०,०००/- 
शनिवार/रविवार 
८. । कळाकार मानधन (२५ २०,००० २८८ १३ ५७,६०,०००/- 
कलावंत x ६०० प्रतिव्यक्ती) ठशानिवार/रविवार 
९. | समन्वयक मानधन ३,००० २८८ १३ ८,६४,०००/- 
शनिवार/रविवार 
ba निवेदक मानधन १,००० २८८ १३ २,८८,०००/- 
शनिवार/रविवार 
a इतर अनुषंगिक खर्च ५,००० २८८ १३ १४,४०,०००/- 
शनिवार/रविवार 
एकूण खर्च | ६६,५०० १,९१,५२,०००/- 
१२. | जाहिरात खर्च 3,00,000/- 
एकूण खर्च | 9,88,42,000/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३५७/सां.का.४ 


३. सदरचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृति, (००) १०२, 
कला व संस्कृती प्रचाळन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) 
राज्य नृत्य, नाटय, तमाझा व संगीत महोत्सव, (०२) (०२) राज्य नृत्य, नाटय, तमाशा व संगीत 
महोत्सव (२२०५ १५०७) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर तरतूदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


४. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर खर्चास वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग ३, अ.क्र.४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये तसेच शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, 
क्रिडा आणि पर्यटन विभाग क्र. DCA १३७६/८४५७-५॥, ८ मार्च, १९७७ नुसार प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूरी देण्यात यावी. 


६. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दिनांक २ एप्रिल, २०१८ Hele परिच्छेद व परिशिष्टातीळ अटीनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांची राहील. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८१२१८१६५४४३६१२३ 
असा आहे. हा seat डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Vilas Ramrao 
Thorat 
Date: 2018.12.18 17:01:41 +05'30' 
(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. महाळेखापाल-१/२ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता १ / ले.प.) महाराष्ट्र राज्य 
५. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

६. निवड नस्ती, सां.का.४ 


Cc AW AD OO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३५७/सां.का.४, दिनांक १७ डिसेंबर, २०१८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३५७/सां.का.४ 


परिशिष्ट - 9 
अ. | जिल्हयाचे तालुक्याची नावे 
क्र नाव 
१ सिंधुदुर्ग | सावंतवाडी | कणकवली कुडाळ दोडामार्ग देवगड मालवण वैभववाडी | वेंगुर्ला 
२ रत्नागिरी चिपळूण खेड रत्नागिरी संगमेश्वर दापोली राजापूर गुहागर | मंडणगड 
३ रायगड पोलादपूर महाड माणगाव पेण अलिबाग पनवेल मुरुड रोहा 
४ | om | अंबरनाथ भिवडी कल्याण मुरबाड शहापूर ठाणे बेलापूर ठाणे 
षु पालघर डहाणू जव्हार मोखाडा तलासरी वाडा वसई विक्रमगड | पालघर 
& मुंबई गेटवे ऑफ दादर गेटवे ऑफ | गेटवे ऑफ मुलूंड घाटकोपर | गेटवे ऑफ | विक्रोळी 
इंडिया इंडिया इंडिया इंडिया 
७ मुंबई बोरीवळी | कांदिवली मालाड बांद्रा पाले जोगेश्वरी सांताक्रुझ खार 
उपनगर 

८ पुणे आंबेगाव बारामती भोर दौंड इंदापूर जुन्नर मावळ शिरूर 
९ सातारा कराड महाबळेश्वर खंडाळा फलटण पाटण वाई मान जाहोली 
१० सांगली वाळवा मिरज तासगाव | कवठेमहांकाळ | खांडेगाव सांगली पलूस जत 
११ | कोल्हापूर | शाहूवाडी पन्हाळा करवीर कागल भवानी मंडप, शिरोळा | हातकणंगले | भवानी 

कोल्हापूर मंडप, 

कोल्हापूर 
१२ | सोलापूर करमाळा बार्शी पंढरपूर अक्कलकोट | मंगळवेढा माळशिरस माढा मोहोळ 
१३ नाशिक येवला इगतपूरी सटाणा देवळा पेठ सिन्नर त्र्यंबकेश्वर | कळवण 
१४ | अहमदनगर नगर पारनेर शेवगाव जामखेड कोपरगाव श्रीगोंदा श्रीरामपूर | नेवासा 
१५ | जळगाव अमळनेर | चाळीसगाव | पाचोळा धरणगाव चोपडा भूसावळ । मुक्ताईनगर | यावल 
१६ धुळे धूळे शिरपूर ust सिदखेड धूळे शिरपूर साक्री सिदखेड 
१७ | नंदूरबार अक्कल अक्राणी तळोदा नंदूरबार नवापूर शहादा धडगाव | नंदूरबार 
कुवा 
१८ | औरंगाबाद । वैजापूर पैठण खुलताबाद सिल्लोड सोयगाव गंगापूर फूलंब्री कन्नड 
१९ नांदेड अर्धापूर भोकर बिलोली देगलूर धर्माबाद लोहा किनवट माहूर 
२० | उस्मानाबाद | तूळजापूर | उस्मानाबाद | उमरगा लोहारा कळंब भूम वाशी परांडा 
२१ लातूर अहमदनगर | उदगीर औसा चाकूर देवणी निलंगा रेणापूर लातूर 
२२ हिंगोली औंढा कळमनूरी बसमत सेनगाव हिगोली कळमनूरी बसमत सेनगाव 
नागनाथ 
२३ बीड किल्ले धारुर | अंबेजोगाई केज परळी-वैजनाथ आष्टी गेवराई शिरुर पाटोदा 
२४ परभणी गंगाखेड जितूर पाथरी पालम पुर्णा मानवत सोनपेठ परभणी 
२५ जालना जालना अंबर भोकरदान बदनापूर घनसावंगी परतूर मूठा जाफ्राबाद 
२६ | अमरावती | चिखलदरा | अचलपूर तिवसा धामणगाव धारणी दर्यापूर मोर्शी वरुड 
२७ | यवतमाळ | झरी जामणी | घाटजी केळापूर केळंब बाभूळगाव मारेगाव राळेगाव नेर 
२८ | अकोला अकोट अकोला तेल्हारा पातूर बार्शीटाकळी बाळापूर मुतीजापूर | अकोट 
२९ । बुलडाणा खामगाव चिखली जळगाव शेगाव मलकापूर लोणार संग्रामपूर | सिंदखेड 
जामोद 

३० वाशिम कारंजा | मंगरुळपीर मानोरा मालेगाव रिसोड वाशिम । कारंजा मंगरुळपीर 
३१ नागपूर सावनेर कामठी उमरेड नरखेड काटोल सावनेर भिवापूर कुही 
३२ चंद्रपूर वरोरा भंद्रावती चिमूर नागभीड ब्रम्हपूरी राजूरा बल्लारपूर सावली 
३३ | गडचिरोली अहेरी आरमोरी कुरखेडा गडचिरोली चार्मोशी धानोर देसाईगंज | कोरची 
३४ वर्धा आर्वी आष्टी सेलू समूद्रपूर कारंजी देवळी वर्धा हिगणगड 
३५ भंडारा भंडारा साकोली तूमसर पवनी मोहाडी लाखनी लाखांदूर भंडारा 
३६ गोंदिया मोरगाव आमगाव अर्जुनी सालेकसा गोदिंया गोरेगाव तिरोडा देवरी 


